प्रति, 
कारागृह महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे, 


क्र:आरएलपी ४२०४/३०३७/प्र.क्र.३८१/पीआरएस-३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-टथ जानेवारी,२००६. 


विषय.-अभिवचन (पॅरोल) रजेचा कालावधी शिक्षेमध्ये घरण्याबाबत. 


संदर्भ:-शासनपत्र क्रआरएलपी १००२/२०५/पीआरएस-३, 
दि.५ जुलै, २००२. 


उपरोक्त शासन पत्रान्वये बंदयाच्या अभिवचन (पॅरोल) रजेचा कालावधी 
भोगलेल्या एकूण शिक्षेमध्ये समाविष्ट करण्यात यावा, मात्र १४ वर्षीय अहवालाचे वेळी निव्वळ 
मोगलेल्या शिक्षेच्या कालावधीमध्ये धरण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. 


व्र मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिनेश गाभाणे विरुध्द 
महाराष्ट्र शासन या रिट याचिका क्र.३४६/०४ प्रकरणी दि.१६.१०.२००४ रोजी दिलेला निर्णय, 
महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांनी तसेच व विधी व न्याय विभागाने दिलेले अभिमत 
विचारात घेऊन उपरोक्त संदर्मीय दि.५.७.२००२ चे शासनपत्र रद्द करण्यात येत आहे, 


. मा.उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ यांनी दिनेश गाभाणे विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन रिट याचिकेच्या न्यायनिर्णयामध्ये दिलेल्या निष्कर्षाचा विचार करुन असे आदेश 
देण्यात येत आहेत की, बंदयाच्या मंजूर अभिवचन रजेचा कालावधी भोगलेल्या शिक्षेमध्ये 
समाविष्ट करण्यात यावा. तसेच जन्मठेप बंदयाचे बाबतीत १४ वर्षीय अहवालाचा विचार 
करताना निव्वळ भोगलेल्या शिक्षेमध्ये अमिवचन (पॅरोल) रजेचा कालावधी देखील गणण्यात 
यावा. 


¥. परिणामी यापुढे जन्मठेप बंदयाचे १४ वर्षीय अहवाल या पत्रातील सूचनांनुसार 
शासनास सादर करावेत तसेच यापूर्वी शासनाकडे पाठविलेल्या १४ वर्षीय प्रकरणांमध्ये 
शिक्षेच्या कालावधीमध्ये बदल होत. असल्यास शासनास सदर कालावधी पुनः परिगणित 
करुन कळवावेत, ही विनंती. 


तत्र 
( अविनाश म. ( ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


